C 


Reg . No. NPCITY/ 236/ 2018- 20 


SSES 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ७ ] 


शुक्रवार , जानेवारी १९ , २०१८ / पौष २९ , शके १९३९ [ पृष्ठे ५, किंमत : रुपये १८.०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १५ . 

महानगर आयुक्त , नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , यांजकडून 
_ [महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ६०( २) अन्वये 

नागपूर महानगर प्रदेशामध्ये “ नगर रचना योजना ” तयार करण्याच्या उद्देशाची घोषणा 
क्रमांक - अअ-नामप्रविप्रा- २६९७ - २०१८ . 

ज्याअर्थी, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३- त मधील खंड- ग आणि महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती (रचना व कामे ) अधिनियम , १९९९ 
( १९९९ चा महा. अधि . ५) चे कलम २( ग ) मधील तरतुदीनुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभाग क्र .टिपीएस 
१८९९-११९१-प्र.क्र .८०-९९- नवि - १३, दिनांक २३ जुलै १९९९ ची अधिसूचना अन्वये नागपूर शहरा सभोवतालचे काही क्षेत्र, भारतीय संविधानाच्या 
भाग-९अ च्या प्रयोजनार्थ नागपूर महानगर प्रदेश म्हणून घोषित केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ०४ -०३ - २०१७ ची अधिसूचना क्रमांक एनएमआरडीए - ३३१६- प्र. क्र . ५५ - नवि- ७ अन्वये महाराष्ट्र 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , २०१६ ( २०१७ चे महा . ३ ) चे कलम ३ चे उप - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून नागपूर 
महानगर प्रदेशासाठी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ची स्थापना केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने दिनांक ०६ नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या बैठकीत खालीलप्रमाणे ठराव मंजुर केला 


आहे. 


ठराव क्र .३ / ०१/ ६- ११- २०१७ : 


नागपूर महानगर प्रदेशातील मौजा गोंडखैरी , ता . कळमेश्वर व मौजा पेंढरी, ता .हिंगणा येथील जागेवर महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम , १९६६ चे कलम ६०(१ ) अन्वये नगर रचना योजना राबविण्याचा इरादा घोषीत करण्यास मंजुरी प्रदान केली. 

त्याअर्थी, आता, असे सूचित करण्यात येते की , उक्त ठरावाद्वारे दिलेल्या मंजुरीनुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या 
कलम ६० ( २) अन्वये नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अनुसूची- १ मध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रासाठी नगर रचना योजना तयार 
करण्याच्या उद्देशाची घोषणा करीत आहे . 


ना .- एक - अ - १ -( १५९० ) . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १९ , २०१८/ पौष २९ , शके १९३९ 


अनुसूची- एक 
उत्तर सिमा : मौजा गोंडखैरी येथील खसरा क्र . १९८ , १९७, १९० , १९६ , १९५ , १९४ , १९२ , १९१ , १६३ / २, १६३/ ३ , १६३/ १, १६२ , १६१ , १६० , 

१५३/ १, १५३/ ४ . 
दक्षिण सिमा : मौजा पेंढरी येथील खसरा क्र . १११, ११७, ११९ , १२० , १२२ , १२३ , १२४ , १२५ , १२६ , १२७. 
पूर्व सिमा :- मौजा गोंडखैरी येथील खसरा क्र . १५३ / ४, १५४/३, मौजा पेंढरी येथील खसरा क्र . १/४P, २/ १, २३ / ३, २४/३/ B पैकी , 

२४/ ३/ A पैकी , ४०/ १ , ४८ / १, ३७/ १ , ५० / १ , ५१ / १, ७६/ ४, ७६/ ३, ७६ / १ + ७६/ २, ७५ , ७४ , १ + ७४/ २ , ७२ , ७१/ २P , 

९५ / १ , ६९ , ९६/ १ + ९६ / ३ , ९९ / ३P, ९९ / ४P , १२७ . 
पश्चिम सिमा : मौजा गोंडखैरी येथील खसरा क्र . १९८ , १९९ , २०० , २०३ , ८६ , २०५ , २११/ १ , २११/ २ , २११/ ३ , २११/ ४ , २१२+ २१३ + २१५ , 

१७९ मौजा पेंढरी येथील खसरा क्र .८२ , १०९ , ११० . 
अधिसूचित क्षेत्र व त्याच्या सिमा दर्शविणा- या नकाशाची प्रत www. nitnagpur.org या संकेतस्थळावर आणि खालील ठिकाणी 
कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी, कार्यालयीन वेळेत लोकांच्या निरिक्षणाकरीता उपलब्ध आहे. 

( १) अधीक्षक अभियंता, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , ना . सु.प्र . संकुल , तिसरा माळा, उत्तर अंबाझरी मार्ग, नागपूर. 
( २) सहसंचालक , नगर रचना, नागपूर विभाग , जुने सचिवालय , सिव्हिल लाईन्स , नागपूर . 
( ३) जिल्हाधिकारी कार्यालय , सिव्हील लाईन्स, नागपूर . 
( ४ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , सिव्हील लाईन्स , नागपूर . 
( ५) ग्रामपंचायत कार्यालय , गोंडखैरी . 


स्थत 


नागपूर : 
दिनांक १८ जानेवारी २०१८ . 


डॉ . दिपक म्हैसेकर , 

महानगर आयुक्त , 
नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , 

नागपूर . 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १६. 


BY METROPOLITAN COMMISSIONER , 
NAGPUR METROPOLITAN REGION DEVELOPMENT AUTHORITY 
U / s 60 ( 2 ) ofMaharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 Declaration of 

Intention for the Preparation of Town Planning Scheme 


No . EE- NMRDA- 2697 - 2018. 


Whereas , the Government of Maharashtra has, vide the Government Notification , Urban Develop 
ment Department, No. TPS - 1899 / 1191 / C . R . 80 / 99 /UD - 13 , dated the 23rd July , 1999 issued in exercise 
of the powers conferred by clause (c) of Article 243 -P of the Constitution of India read with clause (c) of 
Section 2 of the Maharashtra Metropolitan Planning Committees (Constitution and Functions) (Con 
tinuance of Provisions) Act, 1999 (Mah . V 2000 ) a certain area in and around the city of Nagpur, declared 
as the Nagpur Metropolitan Area for the purpose of Part IX - A of the constitution of India . 


And whereas, the Government of Maharashtra has , vide the Government Notification , Urban 
Development Department, No. NMRDA - 3316 / C . R . 55 / UD -7 , dated 4th March , 2017 
the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 23 of the Maharashtra Metropolitan Region Develop 

ment Authority Act , 2016 ( Mah.III of 2017 ) established the Nagpur Metropolitan Region Development 
Authority for the Nagpur Metropolitan Region . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १९ , २०१८/पौष २९ , शके १९३९ 


And whereas, NagpurMetropolitan Region Development Authority in its meeting dated 06 - 11- 2017 , 
has passed a Resolution No . as follows. 
Resolution No . 3 / 01 / 6 . 11. 2017 : 

Resolved that the proposal of declaration of intention for the preparation of Town Planning Scheme 
u / s 60 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966, for the area under Mouza- Gondkhairy , 
of Tah . Kalmeshwar & Pendhri of Tah . Hingna has been granted . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred under said resolution , Nagpur Metropolitan 
Region Development Authority , u / s 60 (2 ) ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , pub 
lishing a notice of declaration of intention for the preparation of Town Planning Scheme for the area 
comprised in the Schedule - 1 . 

SCHEDULE - 1 


North : - Mouza Gondkhairy S . No . 198, 197 , 190 , 196, 195, 194, 192, 191 , 163 / 2 , 163 / 3 , 

_ 163 / 1 , 162 , 161 , 160 , 153 / 1 , 153 / 4 . 
South: - Mouza Pendhri S . No . 111, 117, 119, 120, 122 , 123, 124 , 125 , 126 , 127 . 
East : Mouza Gondkhairy S . No . 153 / 4 , 154/ 3; Mouza Pendhri S . No . 1 / 4P, 2 / 1 , 23 / 3 , 24 / 3 / B part , 

24 / 3 / A part, 40 / 1 , 48 / 1 , 37 / 1 , 50 / 1 , 51 / 1 , 76 / 4, 76 / 3 , 76 / 1 + 76 / 2 , 75, 74/ 1 + 74 / 2 , 72 , 

71 / 2P, 95 / 1 , 69 , 96 / 1 + 96 / 3 , 99 / 3P, 99 / 4P, 127 . 
West : - Mouza Gondkhairy S . No . 198, 199, 200 , 203, 86, 205 , 211 / 1 , 211 / 2 , 211 / 3 , 

211 / 4, 212 + 213 + 215 , 179 , 277 / 2 ; Mouza Pendhri S . No . 82 , 109 , 110 . 
Detailed information regarding boundary of Town Planning Scheme and its plan is available on 
www . nitnagpur.org and also at the following offices on working days during the office hours for the 
inspection of the public . 

( 1 ) Superintending Engineer, N . M . R . D . A ., NIT Complex , 3rd Floor, North Ambazari Road , Nagpur- 10 . 
(2) Joint Director, Town Planning, Nagpur Division , Old Secretariet Building, Civil Lines, Nagpur. 
(3) Collector Office , Civil Lines, Nagpur-01. 
(4 ) Chief Executive Officer, Zilla Parishad , Civil Lines, Nagpur -440 001. 
(5 ) Office of Grampanchayat Gondkhairy . 


Nagpur: 
Dated the 18th January 2018 . 


__ Dr. DEEPAK MHAISEKAR, 
Metropolitan Commissioner , 

Nagpur Metropolitan Region 
Development Authority , Nagpur. 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १७ . 

महानगर आयुक्त , नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , यांजकडून 
। [महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ६०( २) अन्वये] 
नागपूर महानगर प्रदेशामध्ये “ नगर रचना योजना ” तयार करण्याच्या उद्देशाची घोषणा 


क्रमांक - अअ- नामप्रविप्रा - २६९८ - २०१८ . 


ज्याअर्थी, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३- त मधील खंड- ग आणि महाराष्ट्र महानगर नियोजन समिती (रचना व कामे ) अधिनियम , १९९९ 
( १९९९ चा महा . अधि . ५) चे कलम २( ग ) मधील तरतुदीनुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभाग क्र .टिपीएस 
१८९९-११९१-प्र.क्र .८०-९९- नवि - १३, दिनांक २३ जुलै १९९९ ची अधिसूचना अन्वये नागपूर शहरा सभोवतालचे काही क्षेत्र, भारतीय संविधानाच्या 
भाग-९अ च्या प्रयोजनार्थ नागपूर महानगर प्रदेश म्हणून घोषित केले आहे . 

___ आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ०४-०३- २०१७ ची अधिसूचना क्रमांक एनएमआरडीए - ३३१६-प्र.क्र . ५५ - नवि -७ अन्वये महाराष्ट्र 
महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , २०१६ ( २०१७ चे महा. ३ ) चे कलम ३ चे उप - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून नागपूर 
महानगर प्रदेशासाठी ‘ नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ची स्थापना केली आहे . 


oc 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १९ , २०१८ / पौष २९ , शके १९३९ 


| 


आणि ज्याअर्थी, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने दिनांक ०६ नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या बैठकीत खालीलप्रमाणे ठराव मंजुर केला 
आहे. 
ठराव क्र . ३/ ०१/ ६ . ११ . २०१७ : 

नागपूर महानगर प्रदेशातील मौजा गोंडखैरी , ता . कळमेश्वर व मौजा पेंढरी, ता. हिंगणा येथिल जागेवर महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम , १९६६ चे कलम ६०( १) अन्वये नगर रचना योजना राबविण्याचा इरादा घोषीत करण्यास मंजुरी प्रदान केली . 

त्याअर्थी, आता, असे सूचित करण्यात येते की , उक्त ठरावाद्वारे दिलेल्या मंजुरीनुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ च्या 
कलम ६०( २) अन्वये नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण खालील अनुसूची- १ मध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रासाठी नगर रचना योजना तयार 
करण्याच्या उद्देशाची घोषणा करीत आहे . 

अनुसूची -एक 
उत्तर सिमा : - मौजा गोंडखैरी येथील खसरा क्र . ३८२/ २ , ३८२/ १ , ३१० / १ , ३१० / २ , २१६ + ५६७ + ५६८ + ५६९ , २४४ , ३७० , ३६९ , २१४, ३६५ , 

३६२ , ३६१ , ३५२, ३५१, ३४९ , ३४८ , ३४७/ २, ३४७/ १ , ३४६ , ३४५ , ३४४ , ३३८ / १ . 
दक्षिण सिमा :- मौजा गोंडखैरी येथील खसरा क्र . २७६ , १६८ + १६९ + १७१ + २७५/ २, १७१ / २ , २५८ , २५६ , २५५, २५४ , २५३ , २५२, २४९ , २४८ , 

२२४, २२१ , २२२ , २१७ + ३४३ . 
पूर्व सिमा :- मौजा गोंडखैरी येथील खसरा क्र . ३३८ /१ , ३३८/ २, ३३७, ३३६ , ३३३ , ३३४ , ३३५ , २९०, २८९/ २, २३५ , २३४ , ३४१ + ३४२, २१९ , 

२१८ , २१७ + ३४३ . 
पश्चिम सिमा :- मौजा गोंडखैरी येथील खसरा क्र . ३८२/ २ , ३१० / १ / अ , ३१० / १ , २७७/ २ , २७६ . 

अधिसूचित क्षेत्र व त्याच्या सिमा दर्शविणा- या नकाशाची प्रत www. nitnagpur.org या संकेतस्थळावर आणि खालील ठिकाणी 
कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी, कार्यालयीन वेळेत लोकांच्या निरिक्षणाकरीता उपलब्ध आहे. 

( १) अधीक्षक अभियंता , नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, ना .सु.प्र. संकुल, तिसरा माळा, उत्तर अंबाझरी मार्ग, नागपूर. 
( २) सहसंचालक , नगर रचना, नागपूर विभाग , जुने सचिवालय , सिव्हिल लाईन्स , नागपूर. 
( ३) जिल्हाधिकारी कार्यालय , सिव्हील लाईन्स , नागपूर. 
( ४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , सिव्हील लाईन्स , नागपूर . 
( ५ ) ग्रामपंचायत कार्यालय , गोंडखैरी . 


नागपूर : 
दिनांक १८ जानेवारी २०१८ . 


डॉ . दिपक म्हैसेकर , 

महानगर आयुक्त , 
नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण , 

नागपूर. 


भाग १- अ ( असा.) , ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १८ . 

BY METROPOLITAN COMMISSIONER , 
NAGPUR METROPOLITAN REGION DEVELOPMENT AUTHORITY 


U / s 60( 2 ) ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 Declaration of 

Intention for the Preparation of Town Planning Scheme 
No . SE- NMRDA- 2698 - 2018. 


Whereas, the Government of Maharashtra has , vide the Government Notification , Urban Develop 
ment Department, No. TPS - 1899 / 1191 / C . R . 80 / 99 / UD - 13 , dated the 23rd July , 1999 issued in exercise 
of the powers conferred by clause (c) of Article 243- P of the Constitution of India read with clause ( c ) of 
Section 2 of the Maharashtra Metropolitan Planning Committees (Constitution and Functions) 
(Continuance of Provisions) Act , 1999 (Mah . V 2000 ) a certain area in and around the city of Nagpur, 
declared as the Nagpur Metropolitan Area for the purpose of Part IX - A of the constitution of India . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १९ , २०१८ / पौष २९ , शके १९३९ 


And whereas, the Government of Maharashtra has, vide the Government Notification , Urban 
Development Department, No . NMRDA -3316 / C . R . 55 / UD - 7 , dated 4th March , 2017 issued in exercise of 
the powers conferred by sub - section ( 1) of Section 23 of the Maharashtra Metropolitan Region Develop 
ment Authority Act, 2016 (Mah . III of 2017 ) established the Nagpur Metropolitan Region Development 
Authority for the Nagpur Metropolitan Region . 


And whereas , NagpurMetropolitan Region Development Authority in its meeting dated 06 - 11 - 2017 , 
has passed a Resolution No . as follows. 


Resolution No . 3 /01 /6 .11.2017 : 


Resolved that the proposal of declaration of intention for the preparation of Town Planning Scheme 
u / s 60 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , for the area under Mouza -Gondkhairy , 
of Tah . Kalmeshwar and Pendhari of Tah . Hingna has been granted . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred under said resolution , Nagpur Metropolitan 
Region Development Authority , u / s 60 ( 2 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , pub 
lishing a notice of declaration of intention for the preparation of Town Planning Scheme for the area 
comprised in the Schedule - 1 . 

SCHEDULE - 1 


North :- Mouza Gondkhairy S . Nos. 382 / 2 , 382 / 1, 10 / 1 , 310 / 2 , 216 + 567 + 568 + 569, 244 , 370 , 369, 214 , 

365 , 362, 361, 352 , 351, 349, 348 , 347 / 2 , 347 / 1 , 346 , 345 , 344 , 338 / 1 . 


South :- Mouza Gondkhairy S . Nos . 276 , 168 + 169 + 171+ 275 / 2 , 171/ 2 , 258, 256 , 255 , 254 , 253 , 252 , 249 , 

248 , 224 , 221 , 222 , 217 + 343 . 


East :- 


Mouza Gondkhairy S . Nos. 338 / 1 , 338 / 2 , 337 , 336 , 333 , 334 , 335 , 290 , 289 / 2 , 235 , 234 , 341 + 342 , 
219 , 218 , 217 + 343. 


West :- 


Mouza Gondkhairy S . Nos . 382 / 2 , 310 / 1 / A , 310 / 1 , 277 / 2 , 276 . 


Detailed information regarding boundary of Town Planning Scheme and its plan is available on 
www .nitnagpur.org and also at the following offices on working days during the office hours for the 
inspection of the public . 


(1) Superintending Engineer, N .M .R.D .A ., NIT Complex , 3rd Floor, North Ambazari Road , Nagpur-10. 
( 2 ) Joint Director , Town Planning, Nagpur Division , Old Secretariet Building , Civil Lines , Nagpur. 
(3) Collector Office , Civil Lines, Nagpur-01. 
(4 ) Chief Executive Officer, Zilla Parishad , Civil Lines, Nagpur-440 001. 
(5 ) Office ofGrampanchayat Gondkhairy . 


Nagpur : 
Dated the 18th January 2018 . 


Dr. DEEPAK MHAISEKAR , 
Metropolitan Commissioner , 

Nagpur Metropolitan Region , 
Development Authority , Nagpur. 


71. - 545 -31-7 ( 9480 ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


